सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील १२ टक्‍के व्याजाचे 
प्रदान करणेबाबत-बाबासाहेब नाईक कापूस 
उत्पादक सहकारी सूतगिरणी मर्या., 
पिंपळगांव (कान्हा), जि.यवतमाळ. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३३/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (आ), 
दि.११ जानेवारी, २०१७. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, 
दि.१० मे, २०१६. 

३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१७/प्र.क्र.9६/टेक्स-१ (ब), 
दि.२८.०३.२०१८. 

४) शासन निर्णय, सहकार,पणन J Tala विभाग, क्र. सुतगि-३३१९/प्र.क्र.३३/टेक्स-१ (अ), 
दि. ०२.०८.२०१९ 

५) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या. ६(१)/सूतगि/१५४७/२०२०, 
दि.१६.०३.२०२०. 

६) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या. ६(१)/सूतगि/१७३३/२०२१, 
दि.२४.०३.२०२१. 

७ वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.४.२०२२ व 
शासनपरिपत्रक दिनांक ८.२.२०२३ 

८) आयुक्त, वस्त्रोद्योग,नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या-६(१/सूतगि/रू.३०००/-प्रती चाती प्रस्ताव/ 
१४८२/२०२३, दि.०२.०३.२०२३ 

९) आयुक्त, वस्त्रोद्योग,नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या-६(१)/सूतगि/रू.३०००/-प्रती चाती प्रस्ताव/ 
१९५९/२०२३, दि.३१.०३.२०२३ 

प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय 

संस्थांकडून/रा.स.वि.नि. कडून रु.३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी कर्ज 

घेण्यास परवानगी देण्यात आली असून सदर कर्जावरील ५ वर्षांचे कमाल १२% पर्यंतचे व्याज 

शासन भरणार आहे. ज्या सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वी शासनाकडून घेतलेल्या बिनव्याजी 

कर्जाची परतफेड केली आहे, sara सूतगिरण्या या, योजनेसाठी पात्र समजण्यात येतील. 

सदर शासन निर्णयास अनुसरुन या सूतगिरणीस शासन निर्णय दि.२८.०३.२०१८ अन्वये, 

दि.११.०५.२०१७ ते दि.०४.०३.२०१८ या कालावधीसाठी रु.६१,७९,५६१/- इतके व्याज व 

शासन निर्णय दि.०२.०८.२०१९ अन्वये, दि.०५.०३.२०१८ ते दि.०४.०३.२०१९ या 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३३/टेक्स-१ (अ) 


कालावधीसाठी रु.८१,१७,२१२/- असे एकूण रुपये १,४२,९६,७७३/- इतके व्याज यापूर्वी 
वितरीत करण्यात आलेला आहे. 

सदर शासन निर्णयास अनुसरुन बाबासाहेब नाईक कापूस उत्पादक सहकारी 
सूतगिरणी मर्या., पिंपळगांव (कान्हा), जि.यवतमाळ या सूतगिरणीने रा.स.वि.नि., नवी 
दिल्लीकडून प्रती चाती रु.३०००/- प्रमाणे घेतलेल्या रु.७५१.६८ लक्ष कर्जावर 
दि.०५.०३.२०१९ ते दि.०४.०३.२०२१ या कालावधीतील अनुज्ञेय रु.१,६९,१८,७०९/- व्याजाचे 
प्रदान रा.स.वि.नि., नवी दिल्लीस करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, शासनाने घेतलेल्या निर्णयास 
अनुसरुन खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या बाबासाहेब नाईक कापूस उत्पादक सहकारी 
सूतगिरणी मर्या., पिंपळगांव (कान्हा), जि.यवतमाळ या सहकारी सूतगिरणीच्या नावासमोरील 
स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या बँकेला स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या व्याजाच्या रकमेचे प्रदान 
करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. या सूतगिरणींने थकित बिनव्याजी कर्जाची 


परतफेड केल्याची खातरजमा करुन घेऊन सदर व्याजाचे प्रदान करण्यात येत आहे. 


सूतगिरणीचे 


Babasaheb 
Naik Kapus 
Utpadak 
Sahakari 
Sootgirni 
Maryadit, 
Pimpalgaon 
(Kanha), 
Dist. 
Yavatmal. 


चात्यांची | बिनव्याजी कर्ज 


२५१५२ 


घेतले होते 
काय? 
असल्यास 


त्याची परतफेड 
केली आहे का? 


रु.१४३.२२लक्ष 
इतकी संपूर्ण 
रक्‍कम 
परतफेड केली 
आहे. 


चात्यांच्या प्रमाणात 
कोणत्या वित्तीय 
संस्थेकडून /रा.स. 
वि. नि. कडून किती 
कर्ज घेतले आहे? व 
व्याजाचा दर 


रु.७५४.५६ लक्ष. 
रा.स. वि. नि., नवी 
दिल्ली. 


१२% पर्यंतच्या 
व्याजाची रक्‍कम व 
व्याजाचा कालावधी 


) रु.६९,३०,३२९/- 
(दि.०५.०३.२०१९ ते 
दि.०४.०३.२०२०) 
२)रु.२९,५८,०३४/- 
(दि.०५.०३.२०२० ते 
दि.०४.०९.२०२०) 
३)रु.२६,१६,९६६/- 
(दि.०५.०९.२०२० ते 
दि.०४.०३.२०२१) 
४)रू.२३,७२,२५९/- 
(दि.०५.०३.२०२१ते 
दि.०४.०९.२०२१) 
५)रू.२०,४१,१२१/- 
(दि.०५.०९.२०२१ ते 
दि.०४.०३.२०२२) 


ज्या खात्यात 
व्याजाची 
रक्‍कम जमा 
करावयाची 
त्याचा 
तपशील 


State Bank of 

India 

Nehru Palace 

Branch, 

New Delhi. 
Account No. 
32164052874 
IFSC Code - 

SBINO0004298 


(रु. एक कोटी एकोणसत्तर लक्ष अठरा हजार सातशे नऊ फक्त) रु.१,६९,१८,७०९/- शा 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३३/टेक्स-१ (अ) 


२. वित्तविभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रश्ञा.५, दि.१० मे, २०१६ 
मधील परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- २०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षात रु.१२०७.३२ लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. 

२) मंजूर निधी - २०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
रु.१२०७.३२ लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. सदर योजना ही अनिवार्य असून भारित 
स्वरूपाची आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला 
आहे - लागू नाही. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही 
किंवा येणे रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह 
सादर करावे - लागू नाही. 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची 
मान्यता घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा - लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा 
उल्लेख प्रशासकीय मान्यतेत असावा - लागू नाही. 

९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू 


नाही. 


३. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत 
त्र्णावरील व्याज, २००- देशांतर्गत SAL BOATS व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा- 
या कर्जावरील व्याज (०२) (०६) वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) 
(२०४९ 2449)” भारित, ४५-व्याज” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
मंजूर केलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा . 

४. आयुक्त, वस्रोद्योग, नागपूर यांनी बाबासाहेब नाईक कापूस उत्पादक सहकारी 
सूतगिरणी मर्या., पिंपळगांव (कान्हा, जि.यवतमाळ या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून 
घेतलेल्या कर्जावरील यापुढील कालावधीसाठी देय होणा-या व्याजप्रदानाचा तिमाही अहवाल 
शासनास सादर करावा. 

५. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.१,६९,१८,७०९/- (रुपये एक कोटी 
एकोणसत्तर लक्ष अठरा हजार Uda नऊ फक्त) इतकी रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, 
मुंबई येथून आहरीत करुन उपरोक्त परिच्छेद-१ मधील तक्त्यातील स्तंभ क्र.१३ मधील 
व्याजाची रक्‍कम स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केलेल्या बँकेच्या खाते क्रमांकांमध्ये RTGS द्वारे 
वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री. सु.ल.काठोळे, कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), 
सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. स. दि. खरात , उप 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३३/टेक्स-१ (अ) 


सचिव (सूतगिरणी), (/०००९) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई- 
४०० ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
६. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित 
बँकेकडून प्राप्त करुन घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 
७. सदर ana निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/(89॥[॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३३१२३०४५३०७०२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digit 


SURYAKANT G GOL 


(सुर्यकांत गोळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
२) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व Tart विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अ. स. (कार्यासन १७स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) शाखा व्यवस्थापक, रा.स.वि.नि., नवी दिल्ली. 

१२) कार्यकारी संचालक, बाबासाहेब नाईक कापूस उत्पादक सहकारी सूतगिरणी मर्या., 
पिंपळगांव (कान्हा), जि.यवतमाळ. 

१३) क.अ. (रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती). 

१४) निवड नस्ती (टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (ब). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


